महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई च्या 
अध्यक्षपदी नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-माविम-२०१८/प्र.क्र.९६/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-२१ सप्टेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

महिला आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना कंपनी अधिनियम, १९५६ अंतर्गत 
दि.२४ फेब्रुवारी, १९७५ रोजी करण्यात आलेली आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे महत्त्व व 
महामंडळाची या कामातील ds ध्यानी घेऊन शासन निर्णय क्र.माविम-२००१/प्र.क्र.१०/का-१०, 
दि. २० जानेवारी, २००३ अन्वये महामंडळाला महिला विकासाची राज्यस्तरीय "शिखर संस्था" म्हणून 
घोषित करण्यात आलेले आहे. महामंडळाच्या संस्थापन समयलेख आणि संस्थापन नियमातील नियम 
६६ (१) मधील तरतुदीनुसार महामंडळाच्या अध्यक्ष यांची नेमणूक करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी श्रीमती ज्योती दिपक ठाकरे, मु.चिंचघर, 
पो.कडुस, ता.वाडा, जि.पालघर-४२१ ३१२ यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. सदर नियुक्ती हे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षे किंवा शासनाचे पुढील 
आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत सुरु राहतील. 
3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२११६०३२१५४३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Smita Dattatray 


Nivatkar 


ivatkar 
shtra, ou=Women and Child Department, 


a, 
87a lef6de2dd57c16934e9cb6672cc02aa258 


f8F4939e8071 1ece461c9dfd9c679b28f98e79475¢ 
ivatkar 
018. 0" 


Sea! 
Date 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधानपरिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.श्रीमती ज्योती दिपक ठाकरे, मु.चिंचघर, पो.कडुस, ता.वाडा, जि.पालघर-४२१ ३१२. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०१८/प्र.क्र.९६/का-१० 


६. व्यवस्थापकीय संचाळक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा (पूर्व, मुंबई. 

७. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा परिक्षा) / (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

१०.मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव 

११.आयुक्त, Aor व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४.सचिव (म.व बा.वि.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती, का.१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


